वर्ष ९ , अंक ९ ] 


EMAIL 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग 

बुधवार , जानेवारी २५ , २०२३ / माघ ५ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - १३-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31745 


कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० जानेवारी २०२३ . 

अधिसूचना 

क्रमांक मत्स्यवि -११२२ / प्र.क्र . ९ ५ / पदुम १४.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ 
( १ ९ ८१ चा महा . ५४ ) च्या कलम १८ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि ज्याअर्थी 
राज्य शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की , उक्त कलम १८ अन्वये दाखल अपिलावर जलदगतीने सुनावणी घेऊन प्रकरण 
निकाली काढणे आवश्यक आहे . 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ४.०० 


शासन याद्वारे , कलम १८ अन्वये दाखल होणाऱ्या अपील अर्जावर सुनावणी घेण्याकरिता कोकण महसूल विभागातील क्षेत्रासाठी 
सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ( सागरी ) , मुंबई यांना प्रथम अपील प्राधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . तसेच कोणती प्रकरणे 
सह आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ( सागरी ) यांनी हाताळावी याबाबतचे अधिकार आयुक्त ( मत्स्यव्यवसाय ) यांना असतील . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर जकाते , 
शासनाचे उप सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- मध्य उप - विभाग , जानेवारी २५ , २०२३ / माघ ५ , 

AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY , DAIRY DEVELOPMENT 
AND FISHERIES DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 10th January 2023 . 


NOTIFICATION 


शके १ ९ ४४ 


No. Matsyavi - 1122 / CR - 95 / ADF - 14. - In exercise of the powers by sub - section ( 1 ) of section 18 of 
the Maharashtra Marine Fising Regulation ( Amendment ) Act , 2021 ( Mah . LIV of 1981 ) , and whereas 
the Government of Maharashtra consider to expedite the appeal filed under section 18 is necessary . 


Hereby , State Government appoints Joint Commissioner of Fisheries ( Marine ) , Mumbai as First 
Appellate Authorities for Konkan Revenue Division . Also the Commissioner ( Fisheries ) will have the 
power to decide which cases shall be handled by the Joint Commissioner Fisheries ( Marine ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR JAKATE , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


